एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
बाबींकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील निधी 
वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४८/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - २७ जानेवारी, 2022 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ 
2) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४८/का.६, दि. १४.७.२०२१, 
दि.१६.०९.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर योजनेतंर्गत 
सर्वसाधारण बाबींकरिता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.२ मधील 
लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्र.५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकुण रुपये ३६८९.७०लाख (अक्षरी रुपये छत्तीस 
कोटी एकोणनव्वद लाख सत्तर हजार फक्त ) इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ. योजनेचे नाव/ लेखाशीर्ष/ विद्यमान तरतूद वितरित निधी । प्रस्तावित वितरण 
क्र २०२१-२२ 
ea २ ३ ay षु 
(१ | २२३६-पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
प्रकल्प 
(०८) (०१) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खर्च) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 
२२३६१९०९ 
१४- भाडे, पट्टी व कर ३०००.०० १२००.०० ३६०.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री १८६.०० fF -- | १११.६० 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी ९३.०० विका का [ 
३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८०४.०० ३२१.३६ १६१.०४ 
५०- इतर खर्च १२४.५० ३१.०० ४३.७० 
एकूण ४२०७.५० १५५२.३६ ६७६.३४ 
(०८) (०२) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
2) | योजना (सर्वसाधारण खर्च) (राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम) २२३६१९१८ 
१४- भाडे, पट्टी व कर २०००.०० ८००.०० २४०.०० 
२१- पुरवठा व सामुग्री १२४.०० fF -- | ७४.४० 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी ६२.०० Foo [CY 
३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५३६.०० २१४.०० १०७.६० 
५०- इतर खर्च ८३.०० २०.७५ २९.०५ 
एकूण २८०५.०० १०३४.७५ ४५१.०५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४८/का.६ 


अ. योजनेचे नाव/ लेखाक्ीर्ष/ विद्यमान तरतूद वितरित निधी । प्रस्तावित वितरण 

क्र २०२१-२२ 

a] २ 3 = षु 

(3) । (०८) (०५) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना (सर्वसाधारण खर्च) (अतिरिक्‍त राज्य 
हिस्सा १००%) (कार्यक्रम) २२३६१९४५ 
०३- अतिकालिक भत्ता २.५० शिळा 1 = | 
०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४१.६० १६.६४ ८.३२ 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ३४१.६४ शिक्का १३६.६५ 
१३- कार्यालयीन खर्च ४३७२.४० २१७५.०० ४७.४० 
१४-भाडे पट्टी व कर २००.०० ८०.०० ४०.०० 
१७- संगणक खर्च ६०.०० १५.०० २१.०० 
२४- पेट्रोल, तेल व वंगण ७.६० १.९७ २.५९ 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी ३.०० ee ॥ क| 
३१-सहा.अनुदाने(वेतनेतर) ५०.०० शिळा 4 
५०-इतर खर्च ५०.०० ia) Dee 

एकुण ५१२८.७४ २२८९.६१ २५५.९६ 

(8) । (०००२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम 923 व 
२६१ अन्वये जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने ५७६०.०० २३०४.०० ११५२.०० 
(स्थानिक क्षेत्र) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
२२३६१९७२ ३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) 
एकुण 

(५७ | (00)(03) जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने 
(स्थानिक क्षेत्र) (राज्य हिस्सा ४०%) 
२२३६१९८१ ३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) ३८४०.०० १५३६.०० ७६८.०० 
एकुण 

(६) । (००(०8) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम 923 व 
२६१ अन्वये जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने 
(स्थानिक क्षेत्र (अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा 
१००%) २२३६२१७३ ३८६३.५० १५४५.०० ३८६.३५ 
३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) 

एकुण 

एकुण केंद्र हिस्सा ९९६७.५० ३८५६.३६ १८२८.३४ 
एकुण राज्य हिस्सा १५६३७.२४ ६४०५.३६ १८६१.३६ 
एकुण सर्व २५६०४.७४ १०२६१.७२ ३६८९.७० 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-३११/व्यय-६, दिनांक ११.०१.२०२२ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ane निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४८/का.६ 


ठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०१२५११५८५६३९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VARUDKAR MAHESH a 


2.5.4,20=d93c4961d98086877a404829621 1d7af97ecfd40d7967c43d20b360d 
83ce0fa6, pseudonym=58C42BF9F3ABBB1C15CFBC42D0AA8503E42564DB, 


ASHOKRAO 
(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 


AY 


) 
) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) (जिल्हा परिषद) 

) 

) 

) 

) 


८ 0८ w 


षु 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

qo) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

११) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

१२) कक्ष अधिकारी, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 809 प्रणाळीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

१३) निवड नस्ती -का-६. 


(२ S&S & 


2) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


